सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.९८/का-०२ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२० मार्च, २०२०. 

वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१.४.२०१९. 

२. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.२२.१.२०२०. 

३. झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.१३.३.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये प्रथम 
नऊमाहीकरिता अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६०% च्या मर्यादेत वितरीत 
करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.१३.३.२०२० रोजीच्या परिपत्रकानुसार 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेले सुधारित अंदाजानुसार उर्वरीत निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन w.4 येथील दि.१३.३.२०२० रोजीच्या परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० या 
वित्तीय वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेले सुधारित अंदाज विचारात घेता, मागणी क्र.एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या लेखाशिर्षातर्गत वितरीत करावायाचा सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
नमूद योजनांचा निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
2. aga, महिला व बाल विकास, पुणे तथा आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१.४.२०१९ च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या परिच्छेद क.२ ते १७ मधील मार्गदर्शक 
सूचनांचे व यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे 
प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 
३. सन २०१९-२० चा निधी खर्च करताना, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उललेख करण्यात आलेल्या नियमांचे आणि यासंदर्भात वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेले आदेशा, सूचना, परिपत्रके, अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०१९ व दिनांक 22.09.2020 रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागांस दिलेल्या अधिकारांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.९८/का-२ 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३२०१६५९२०१४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM 
RAV | N D RA BN on RAVINDRA SITARAM JARANDE, C = 
SITARAM JARANDE thatsnastiaa: ou WOMEN AND CHILD 
DEVLOPMENT 
Date: 2020.03.20 17:53:30 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
३. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 
७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी बी.डी.एस. 
प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१०. निवड नस्ती, का-२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.९८/का-२ 


शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.९८/का-२, दि.२० मार्च, २०२० चे परिशिष्ट 
“परिशिष्ट-अ” 


(रुपये हजारात) 
ae अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरीत निधी प्रस्तावित वितरण 
अ.क्र योजनेचे नाव 
२०१९-२० 
ae 2 3 _— | 4 
q | जनजागृती प्रसिद्धी प्रशिक्षण आणि मुल्यमापन (09)(04) 2234 ए ९०१ (कार्यक्रम) 
२०-इतर प्रशासकीय खर्च ३०००० १८००० ३००० 
२६- जाहिरात व प्रसिद्धी १५०००० ९०००० १५००० 
एकूण १८०००० १०८००० १८००० 
२  । स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षणगृहे (०१) (०१) २२३५ १२५४ (अनिवार्य) 
०१ वेतन ११२८७५ ६७७२५ ४५१५० 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० १९५० १३०० 
१० कंत्राटी सेवा ४५९१ २७५४६. ९१८ 
११ देशांतर्गत प्रवास खर्च १०५९ ६३५.४ २११ 
१३ कार्यालयीन खर्च १९०९ ११४५४. ३८१ 
१४ भाडेपटटी व कर ४००० २४०० ८०० 
१९ आहार खर्च २३२४२ १३९४५ २. ४६४८ 
२१ पुरवठा व सामग्री ५२८० ३१६८ १०५६ 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) ८६५ ५१९ १७३ 
५० इतर खर्च ७१२ ४२७ 2. १४२ 
एकूण १५७७८३ ९४६६९८. ५४७७९ 
३ | आधारगृहे चालविण्यासाठी स्वंयंसेवी संस्थांना सहाय (०२) (02) २२३५१२८१ (कार्यक्रम) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५००० 3000 Goo 
एकूण ५००० ३००० ५०० 
४ | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये महिला मंडळांना अनुदान देण्यासाठी जिल्हा 
परिषदांना सहायक अनुदान (०३) (०२) २२३५२१३४ (कार्यक्रम) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ४२०० २५२० ४२० 
एकूण ४२०० २५२० ४२० 
५ | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये देवदासींच्या पुनर्वसनांच्या योजनांसाठी जिल्हा 
परिषदांना विविध व्यवसायिभिमुख प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना विद्यावेतन देण्यासाठी सहायक अनुदान 
(०३)(०९) २२३५ १३६१ (कार्यक्रम) 
३४- शिष्यवृत्या / विद्यावेतने 1१00 | ०० ६० go 
एकूण 1१00 | ०० ६० PB 
६ | म.जि.प.व पं.समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये हुंडा पद्धत नष्ट करण्यासाठी जि. प. सहायक अनुदान 
(०८) (०१ २२३५१३८१ (कार्यक्रम) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १६२० ९७२ १६२ 
एकूण १६२० ९७२ १६२ 
७ | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १८७ अन्वये देवदासींच्या पुनर्वसनांच्या योजनांसाठी जिल्हा 


परिषदांना विविध व्यवसायिभिमुख प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना विद्यावेतन देण्यासाठी सहायक अनुदान (०९) (०१) २२३५ १८५३ (कार्यक्रम) 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ९१२ ५४७२. ९० 


एकूण ९१२ ५४७२. ९० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.९८/का-२ 


SITARAM JARANDE 


= Fann अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरीत निधी प्रस्तावित वितरण  । 
अ योजनेचे नाव 
२०१९-२० 
ea 2 3 _——— कवच 4 
८ | देवदासी पुनर्वसन योजना (08) (02) 2234 १३९९ (कार्यक्रम) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ३०० १८० ३० 
एकूण ३०० १८० ३० 
९ | महिलांसाठी बहुउद्देशीय समाजकेंद्राची स्थापना (१३) (०२) २२३५ २९४९ (कार्यक्रम) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ६०० ३६० ६० 
एकूण ६०० ३६० ६० 
एकूण (सवी ३५०५१५ २१०३०९ ७४०८१ 
RAVINDRA DN CN < RAVINDRA SITARAMJARANDE, CN, 


jaharashtra, 0 = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = WOMEN AND CHILD 
DEVLOPMENT 


Date: 2020.03.20 17:54:05 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


